कौशल्य विकास, 


रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील 


सहायक संचालक, गट-अ व कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्डान अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक/प्रशासकीय/स्व-विनंतीने 


बदल्या-२०१९. 


महाराष्ट्र शासन 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-२०१९/प्र.क्र.३७/प्रशा-२ 


मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०१९ 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनीयमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४(१), ४(२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार 


नियतकालिक व उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय/स्व-विनंती 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 


यंत्रणेतील सहायक संचालक, गट-अ व कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, 


गट-ब संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची नियतकालिक/प्रशासकीय/स्व-विनंतीने बदली 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले बदलीनंतर बदस्थापना द्यावयाचे 
क्र. कार्यालय कार्यालय 
zal 2 3 1४ 
सहायक संचालक, गट-अ 

हि श्री.वि.वा.गवंडी laced विकास, रोजगार व । जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता संचालनालय, | उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई 
मुंबई उपनगर (नियतकालिक) 

2 | श्री.श.ज.खाडे विद्यापीठ कौडल्य विकास, | कौशल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई 
माहिती व मार्ग. केंद्र, मुंबई. । (प्रशासकीय) 

३ _  श्री.वि.कृ.माळी, विद्यापीठ कौडल्य विकास, | जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता मार्ग . उद्योजकता मार्ग .केंद्र ,नंदूरबार 
केंद्र ,कोल्हापूर (प्रशासकीय) 

४ _श्री.प्रभाकर हरडे, ।जिल्हा कौडल्य विकास, | जिल्हा कौड़ल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता AT.) उद्योजकता मार्ग .केंद्र, नागपूर 
केंद्र ,रत्नागिरी (स्व-विनंतीने) 

gy श्री.वि.रा.रिसे विद्यापीठ कौडाल्य विकास, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता माहिती | उद्योजकता मार्ग .केंद्र ,गोंदिया 


व मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद 


(प्रशासकीय) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.३७/प्रशा-२ 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब 


६ श्री. ह.श्री.नलवडे विद्यापीठ कौडल्य विकास, | जिल्हा were विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे 
माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, पुणे | (नियतकालिक) 

७ | श्री.वि.वि.कानिटकर | जिल्हा कौडल्य विकास, आदिवासी उमेदवारांकरिता कौडल्य 
रोजगार व उद्योजकता विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, पुणे माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, मंचर पुणे 

(नियतकालिक) 

८ _ श्री.श.बा.जाधव कौडाल्य विकास, रोजगार व । जिल्हा कौडाल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता विभागीय उद्योजकता मार्ग .केंद्र ,नंदूरबार 
मुख्यालय, नाशिक (नियतकालिक) 

९ श्री.ग.प्र.बिटोडे जिल्हा कौडाल्य विकास, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, रत्नागिरी 
मार्गदर्शन केंद्र, रायगड (स्व विनंतीने) 

हं o  श्री.भु.रा.रिठे जिल्हा plated विकास, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड औरंगाबाद. (स्वविनंतीने) 

शि q श्री.शौ.अ.भगत, जिल्हा कौडल्य विकास, | जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता मार्ग. | उद्योजकता मार्ग .केंद्र ,गडचिरोली 
केंद्र ,नागपूर (प्रशासकीय) 

१२ | श्री.प.भ.जाधव , विद्यापीठ कौड़ाल्य विकास, | जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता मार्ग . उद्योजकता मार्ग केंद्र ,चंद्रपूर 
केंद्र, नागपूर (प्रशासकीय) 

१३  श्री.रा.ना.माटे, जिल्हा कौडल्य विकास, | जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता मार्ग . उद्योजकता मार्ग केंद्र ,गोंदिया 
केंद्र ,नागपूर (प्रशासकीय) 

१४ | श्री.सु.रा.झळके, विद्यापीठ कौडल्य विकास, | जिल्हा alice विकास, रोजगार व 
रोजगार व उद्योजकता मार्ग . उद्योजकता मार्ग केंद्र ,अकोला 
केंद्र ,अमरावती (प्रशासकीय) 

१५ | श्रीमती सि.रा.। जिल्हा कौडल्य विकास, | आदिवासी उमेदवारांकरीता कौड़ाल्य 

खिरोडकर, रोजगार व उद्योजकता मार्ग .| विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती 
केंद्र ,वर्धा व मार्ग. केंद्र ,देवरी ,जि.गोंदिया 
(प्रशासकीय) 
१६ | श्री.ग.पा.चिमणकर, । जिल्हा कौडाल्य विकास, | जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 


रोजगार व उद्योजकता मार्ग. 
केंद्र ,बजुलळढाणा 


उद्योजकता मार्ग oe ,वाशिम 


(प्रशासकीय) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.३७/प्रशा-२ 


2. 


प्रस्तुत अनु.क्र. ४ येथील श्री.प्रभाकर SS, सहायक संचालक, गट अ यांचेकडे जिल्हा कौशल्य 


विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्ग .केंद्र ,गडचिरोली येथील सहायक संचालक, गट अ या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार या आदेशान्वये सोपविण्यात येत आहे. 


तसेच, अनु.क्र.११ येथील श्री.शै.अ.भगत, व अनु.क्र.१२ येथील श्री.प.भ.जाधव, कौडठाल्य विकास, 


रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब यांच्याकडे जिल्हा Grew विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्ग केंद्र ,जागपूर येथील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, 


गट-ब अतिरिक्त कार्यभार या आदेशान्वये सोपविण्यात येत आहे. 


३. 


उपरोक्‍त बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 


सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तातडीने रूजू 
होण्यास कळवावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रूजू 


व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा अहवाल आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचेमार्फत 
शासनास सादर करावा. 


तसेच, स्व-विनंतीने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 


महाराष्ट्र नागरी सेवा(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काठून टाकणे 


यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम २८ नुसार पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असणार नाही. 


oe 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९२०१९२०५०४००३ असा आहे. हा 


आदेशा 


प्रत, 


देश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S an g eeta Aj it या ळ्या 


postalCode=400032, st= a, 
. 2.5.4.20=ba607066e7a34e428b7c7c7 3de0f7e09a315a2af 
S h | n e 5075fd47f1 e08389aa137b81, cn=Sangeeta Ajit Shinde 


Date: 2019.09.20 19:15:05 +05'30' 


(संगीता Bre) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. राज्यमंत्री, Pred विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 

आयुक्‍त, PICT विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई 

५. संबंधित उपसंचालक, कौठऱल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
संचालनालयामार्फत) 

६. संबंधित सहायक संचालक, कौठऱल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (Hired विकास, रोजगार व 
उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, after व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
संचालनालयामार्फत) 

९. संबंधित अधिकारी (plates विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

१०. निवड नस्ती. 


०७८ ww A -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


